महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास लेखाशिर्ष 
३०५५ ००५२-३५ “बसस्थानकाचे आधुनिकीकरण व इतर 
सोयी सुविधा कार्यक्रमाअंतर्गंत” विकासकामे 
करण्यासाठी रु.२५०.०० कोटी इतका निधी वितरीत 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय :- क्र.एसटीसी-०५२४/प्र.क्र.४३/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ जून, २०२४. 


संदर्भ :- उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
राप/लेखा/अवंवि/७४३, दिनांक २९.०४.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास रा.प. बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण/पुनर्बाधणी, बसखरेदी, 
विद्युत प्रणालीवर चालणाऱ्या बसेसकरीता चार्जिंग स्टेशन उभारणे व इलेक्ट्रीक वाहने भाडेतत्त्वासाठी 
व्यवहार्यता पूरक निधी इत्यादी विकास कामांसाठी निधीची आवश्‍यकता असल्याने सन २०२४-२५ च्या 
अर्थसंकल्पामध्ये "३०५५ ००५२-३५” “रा.प महामंडळाच्या बसस्थानकाचे आधुनिकीकरण व इतर सोयी सुविधा 
कार्यक्रमाअंतर्गत” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतूदीतून रु.१५११.०६ कोटी निधी 
वितरीत करण्याबाबत उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांनी 
संदर्भिय पत्रान्वये शासनास विनंती केली आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास “३०५५ 
००५२-३५ रा.प महामंडळाच्या बसस्थानकाचे आधुनिकीकरण व इतर सोयी सुविधा कार्यक्रमाअंतर्गत” या 
लेखाशीर्षाखाली वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास “३०५५ ००५२-३५ रा.प महामंडळाच्या बसस्थानकाचे 
आधुनिकीकरण व इतर सोयी सुविधा कार्यक्रमाअंतर्गत” या लेखाशिर्षाखाली रा.प. बसस्थानकांचे 
आधुनिकीकरण व दर्जावाढ या अंतर्गत जी कामे प्रगतीपथावर आहेत तसेच ई-बसेस चार्जिंग स्टेशन उभारणी इ. 
कामांसाठी रु.२५०.०० कोटी इतकी रक्‍कम (अक्षरी रूपये Val पन्नास कोटी फक्त) रोखीने प्रदान करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर रु.२५०.०० कोटी हा खर्च सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा आणि सदर खर्च “मागणी क्रमांक बी-३, ३०५५ मार्ग परिवहन 00-980 सार्वजनिक क्षेत्रातील 
व इतर उपकामांना सहाय्य (००) (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ बसस्थानकांचे 
आधुनिकीकरणांतर्गत बांधकाम व इतर सोयी सुविधा (३०५५ ००५२) ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मीतीकरीता 
अनुदान” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. सदरचे अर्थसहाय्य हे “सशर्त” आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः .एसटीसी-०५२४/प्र.क्र.४३/परि-१ 


३. यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्या 
कार्यालयातील आंहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्‍कम आंहरित करुन 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी. 

४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३०६/२०२४/व्यय-८, दि.१०.०५.२०२४ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०६०६१२४६१२१०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SAGAR 
DHONDIRAM PATIL ® 


(सागर धों. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
५) मा.अध्यक्ष , महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 
) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
) वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१४) महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई 
) कक्ष अधिकारी (व्यय-८, अर्थ-११), वित्त विभाग, Hares, मुंबई. 
) कक्ष अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) निवडनस्ती कार्यासन परि-१, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


